पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षातील वेतनासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांना 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 

लेखाशिर्ष २२१५१९१४ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: १५ मार्च, २०२३ 


वाचा :- 


. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ४ एप्रिल,२०२२ 

. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दिनांक २१.०४.२०२२ 
. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दिनांक ३०.०५.२०२२ 
. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दिनांक १५.०६.२०२२ 
५. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दिनांक २८.०७.२०२२ 
६. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दिनांक १०.१०.२०२२ 
७. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दिनांक १६.१२.२०२२ 
८. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दिनांक १२.०१.२०२३ 


Cc 40 AD WO 


प्रस्तावना:- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या रुपांतरीत नियमित अस्थायी 
(सीआरटी) आस्थापनेवरील कर्मचारी वर्गाचा वेतनखर्च भागविण्यासाठी “मागणी क्रमांक वाय-२, 
२२१५-पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (०१)- ग्रामीण 
नळ पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७) नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारी 
वर्ग (अनिवार्य) (२२१५१९१४), ३६, सहायक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशीर्षांतर्गत सन २०२२-२३ 
या आर्थिक वर्षासाठी वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय संनियंत्रण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला 
रु.६२०.०० लाख इतका निधी संबंधित जिल्हा परिषदांना वाचा मधील अनुक्रमांक २ ते ८ च्या 
शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. आता जिल्हा परिषदांचा एकूण वेतनखर्च 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३ 


विचारात घेऊन संबंधित जिल्हा परिषदांना पुढील वेतन अनुदान वितरित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या रुपांतरीत नियमित अस्थायी 
(सीआरटी) आस्थापनेवरील ज्या कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी शासनाने मंजूरी दिली आहे, अशा 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पुढील जिल्हा परिषदांना २२१५१९१४ या लेखाशिर्षांतर्गत ३६, 
सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाखाली एकूण रुपये ४५,००,०००/- (अक्षरी रुपये पंचेचाळीस 
लाख फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे. 


सन २०२२-२३ करीता २२१५१९१४ । या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष 
अ. | जिल्हा या लेखाशिर्षाखाली वितरीत २२१५१९१४ खाली वितरीत करण्यात 
क्र. | परिषद करावयाचे अनुदान येत असलेले एकूण अनुदान 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) (अक्षरी रुपये) 

zs ? 2 ह 

1१ | नांदेड २५००००० रूपये पंचवीस लाख फक्त 

2 सांगली ५००००० रुपये पाच लाख फक्त 

३ | रत्नागिरी १५००००० रूपये पंधरा लाख फक्त 

एकूण ४५००००० रुपये पंचेचाळीस लाख फक्त 
२. उपरोक्‍त निधी सदर शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या 


कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२२-२३ या अर्थिक वर्षातील अनुज्ञेय वेतन व भत्त्यांसाठी मंजूर केला असून 
या निधीचा अन्य कारणांसाठी उपयोग करणे, ही वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल व 
त्याकरीता संबंधित जबाबदार अधिकारी शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र असतील. सोबतच्या 
विवरणपत्रातील एखादा कर्मचारी सध्या कार्यरत नसल्यास सदर बाब संबंधित जिल्हा परिषदेने 
त्वरीत शासनाच्या निदर्शनास आणावी. 


3. सदर शासन निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर केल्याची खात्री करुनच पुढील आवश्‍यक निधीची मागणी करण्याची दक्षता 
घेण्यात यावी. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची 
संबंधित जिल्हा परिषदांनी नोंद घ्यावी. तसेच झालेल्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयाने 
नोंदविलेल्या खर्चाशी वेळोवेळी ताळमेळ घ्यावा. ताळमेळाचे काम प्रलंबित असल्यास पुढील 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३ 


निधी वितरीत करण्यात येणार नाही. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक 
अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची 
रक्‍कम एकत्रितरित्या व Offline पद्धतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 


e वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व 
सर्व अटी / शा्तींचे पालन करावे. 


प. या झासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेला खर्च “मागणी क्रमांक वाय-२, 
२२१५-पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (०१)- ग्रामीण 
नळ पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७) नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा 
कर्मचारी वर्ग BPA) (२२१५१९१४)/” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 
२०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


हर शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ४ 
एप्रिल, २०२२ अन्वये विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध केलेल्या 
निधीच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. या परिपत्रकान्वये नमूद 
केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता होत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१५१५२६४७५५२८ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA MAHADEV 
RAJENDRA ४: 

DN: c=IN, o0=>GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 

SANITATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=9e6d5121ea1547cS5b6abac50546c5 
82bc9cb02d8c4ee0e57eb3442ad725208b5, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


erialNumber=D90328C2FC4E73B881BCFEA3 


GENGAJE 505६00 
( रा. म. गेंगजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड/सांगली/रत्नागिरी. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३ 


मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड/सांगली/रत्नागिरी. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी (नांदेड/सांगळली/रत्नागिरी) 
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, जिल्हा परिषद, नांदेड/सांगली/रत्नागिरी. 


प्रत: माहितीस्तव 


मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अप्पर मुख्य सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक 

वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 

ग्रामविकास विभाग, आस्था-१० कार्यासन, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
पापु-४/पापु-२३, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 
निवडनस्ती, पापु-२३. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३ 


शासन निर्णय क्र.बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दिनांक १५ मार्च, २०२३ 


सोबतचे विवरणपत्र 
अ.क्र कर्मचा-याचे नाव पदनाम सेवा निवृत्ती दिनांक 
नांदेड जिल्हा परिषद 
| 9 | दत्ता देवजी खानसोळे मजूर | 39.04.2028 
२__| श्री. दत्ता ज्ञानोबा दंतलवाड मजूर [| 3१.०८.२०२२ 
3 श्री. सुनिल दासराव पाठक मजूर [| ३१.१२.२०२५ 
8 | श्री. मष्णाजी टिप्पाजी राजूरे चौकोदार ३०.०४.२०२२ 
५__| श्री. काझी मोईनोद्दिन अ. शुकूर quash 30.99.2023 
& श्री. शिवाजी मुंजाजी बोडके ।मजूर [| 39.03.2024 
७ | श्री. हणमंत विरभद्र पुष्पलवार फिटर ३१.०७.२०२४ 
८ श्री. गंगाधर लक्ष्मण पुठ्ठेवाड वॉलमन ३१.०८.२०२२ 
९_ | श्री. गोविद गणपती इबीतवार मजूर [| 39.03.2023 
| qo | श्री. बाबाराव शांकर पांगरेकर PARR | 39.09.2023 
| 99. श्री. शो. नबी. शा. हुसेन ।मजूर __|__३०.०६.२०२३ 
१२_ | श्री. स. अरिफ हुसेन स. बशिरहुसेन [Fae | 39.08.2023 
93. श्री. WHI apy भरकडे AR | 39.04.2028 
q8 | श्री. Ta केरबा लोखंडे चौकोदार २८.०२.२०२५ 
१५_ | श्री. हणमल्लु भुमन्ना नरोड वॉलमन ३०.०६.२०२९ 
१६ | श्री. बळी व्यंकोबी शिदे मजूर | 30.08.2023 
१७ | महंमद जिलानी म. कासिम चौकीदार ३१.०३.२०२५ 
१८ | श्री. भगवान गणा हुलकुले मजूर [| 39.09.2023 
१९ | श्री. माधव उमाजी डोकळे मजूर | 30.0§.202¢ 
२०_ | श्री. उस्मान शो. चांद ।मजूर __|__3३१.०८.२०२८ 
२१_ | श्री. भास्कर नामदेव दुडकोकर Au | 39.03.2030 
Q श्री. बालाजी कोंडीबा कल्याणकर jag | 39.03.2020 
23. | श्री. उत्तम केशव होडाळे alana 39.92.2029 
a8 श्री. गंगाधर संभाजी बासरे alana 30,08 2022 
२५_ | श्री. अर्जुनसिंग सुदरसिग ठाकुर AR |__3१.०८.२०२२ 
2g श्री. सुभाष रंगनाथ सुर्यवंशी चौकीदार ३०.११.२०२७ 
२७_ | श्री. दिगंबर मारोती बंबलवाड alana 30.99.2028 
Q¢ | श्री. मगदुम शो. मजूर | 30,0€.202¢ 
२९ | श्री. बजरंगसिंग रामसिंग ठाकुर alpen २८.०२.२०२५ 
30 श्री. विलास संभाजी कदम alana 30,08 202 
39 | श्री. खुशाल नागोराव केंद्रे चौकीदार ३१.१२.२०२४ 
32. श्री. रणजितसिंह नरसिंह ठाकुर वॉलमन २९.०२.२०२८ 
३३_ | श्री. बाबु लक्ष्मण अभंगे वॉलमन ३०.०६.२०२५ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३ 


३४_ श्री. अ. रहेमान अ. बासीद चौकीदार ३१.०५.२०२६ 
३५_ | श्री. विजयकुमार विठ्ठलराव दाचावर | फिटर ३१.०७.२०२५ 
३६_ | श्री. म. युसुफ इस्माईल कनिष्ठ अभियंता | ३१.०७.२०२७ 
सांगली जिल्हा परिषद 
| १_ | श्री. बाबासाहेब मानाप्पा बंडगर मजूर [| 39.04.2022 
2 श्री. बजरंग आप्पा साळुंखे AGE | 39.03.2024 
3 श्री. बाबासाहेब अकबर wide |मजूर | 39.04.2023 
रत्नागिरी जिल्हा परिषद 
| 9 श्री.इ.पी. अवसरे संगणक ३१.१२.२०२२ 
२ श्रीमती के. व्ही. नामुष्टे संगणक ३१.०८.२०२५ 
३ | at. एस. व्ही. साळवी संगणक ३०.०६.२०२४ 
४ | श्रीमती एन. एस. हेगिष्टे संगणक ३१.१०.२०२४ 
५ | aft. एस. आर. रहाटे कनि. सहा. ३०.०४.२०२६ 
६ | at. पी. एन. शिंदे कनि. सहा. ३१.०५.२०२२ 
७ | ait. एस. डी. आखाडे पंपचालक ३१.०५.२०२३ 
८ | at. एस. एस.सावंत पंप मदतनीस ३१.०५.२०२८ 
९ श्री. आर. आर. भागवत वाहनचालक ३१.०५.२०२६ 
| qo. श्री. एस. आर. लांडगे मेस्त्री ३१.०५.२०२३ 
।_११_ | श्री. ए. व्ही. मुळ्ये मुकादम ३०.०८.२०२२ 
१२ | aft. व्ही. & Brag जोडारी ३०.०६.२०२६ 
१३ | afl. एस. एस. पवार जोडारी ३०.०४.२०२३ 
१४ श्री. आर. एस.गवाणकर मजूर ३०.०९.२०२४ 
qy श्री. आर. टी. जाधव मजूर ३१.०५.२०२५ 
१६ | श्री. एस. वाय. चव्हाण मजूर ३०.०६.२०२७ 
१७ श्री. ए. टी. जाधव मजूर ३१.०७.२०३० 
१८ | श्री. के. जी. शितप मजूर ३०.०६-२०२८ 
१९ श्री. डी. पी. निबरे मजूर ३०.०४.२०३१ 
२० श्री. जी. जी. aga मजूर ३१.०८.२०२३ 
२१ श्री. एस. एस.निंगावले मजूर ३१.०५.२०२५ 
२२ श्री. एस. आर. खापरे मजूर २८.०२.२०२७ 
२३ श्री. ए. टी. कनावजे मजूर ३०.०६.२०२५ 
२४ श्री. पी. बी. तांबे मजूर ३०.०५.२०२६ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३ 


२५ 


श्री. एस. एस. दुर्गवले 


मजूर 


३१.०५.२०२८ 


२६ 


श्री. यु. पी. महाडीक 


मजूर 


३०.०९.२०२६ 


२७ 


श्री. सी. डी. पवार 


मजूर 


३१.०५.२०२५ 


2¢ 


श्री. एस. सी. मेहता 


मजूर 


३१.०८.२०२९ 


२९ 


श्री. फाईक We महंमद नांदगांवकर 


मजूर 


२९.०२.२०२४ 


30 


श्री. अशोक रघुनाथ चिकणे 


जोडारी 


३१.०३.२०२७ 


RAJENDRA MAHADEV 
GENGAJE 


Digitally signed by RAJENDRA MAHADEV GENGAJE 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 


RAJENDRA MAHADEV GENGAJI 
Date: 2023.03.15 15:38:31 +05'30 


(रा. म. गेंगजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


4.20=9e6d5121ea1547cSb6abac50546c582bc9cb02d8c4ee0e57eb3442ad725208D5, 


१0५ =A 
INumber=D90328C2FC4E73B88 1 BCFEA3BC5824FA462A2EC 1 E4EAD4BFE3B49791 12BDB493, 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


